एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत 
अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात 
रुपांतर करणेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१६ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ-१) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१६ /प्र.क्र.९७ (भाग-२)/का.०६, 
दिनांक ५.५.२०२१ 

२) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१ 
प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली आदर्ठी 
अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी “स्मार्ट अंगणवाडी किट” उपलब्ध करून 
देण्यात येते. त्यानुसार प्रस्तुत प्रयोजनाकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात संदर्भाधीन दिनांक ५.५.२०२१ 
च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पुरवठा झालेल्या स्मार्ट अंगणवाडी किटची देयके अदा करण्यासाठी निधी 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “आदर्श 
अंगणवाडी योजना” या राज्य योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन दिनांक ५.५.२०२१ रोजीच्या झासन निर्णयाच्या 
अनुषंगाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पुरवठा झालेल्या “स्मार्ट अंगणवाडी किट”ची देयके अदा 
करण्यासाठी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक २ मधील लेखाशीर्ष / उद्दिष्टांकरिता रकाना क्रमांक ५ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये १९.०५५० कोटी (अक्षरी रुपये एकोणिस कोटी पाच लाख पन्नास हजार फक्त) 


इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अं. क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत । यापूर्वी वितरीत वितरीत 
निधी केलेला निधी । करावयाचा निधी 
rae fl 2 ३ 8 5 


१. । २२३६- पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 

१०१- विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 

(१३) आदर्श अंगणवाडी प्रकल्प, 

(१३)(०१) आदर्श अंगणवाडी योजना (कार्यक्रम) 
(२२३६ २१२८) 

३१- सहायक अनुदाने(वेतनेतर) ७८.११ २०.०० १९.०५५० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६९/का.६ 


२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या दिनांक १४.१०.२०२१ 
च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची तसेच 
यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय 
अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामधील 
तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११६१२०२१५३८३० असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 


(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाळ विकास),जिल्हा परिषद 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


(२ GS & 


vo 


१३) कक्ष अधिकारी (1-2), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


